अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्र.बदली-१०१९/प्र.क्र.५६/का.१४२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ ऑगस्ट, २०१९. 


संदर्भ :- नियोजन विभागाचे seat क्रमांक बदली-१११९/प्र.क्र.४०/का.१४२७, 
दिनांक ३१ मे, २०१९. 
शासन आदेठा :- 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/ 
सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) (68-१५: रु ४१,८००-१,३२,३००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदल्यांसंदर्भातील seat सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात आले आहेत. 

संदर्भाधीन आदेशातील अनुक्रमांक २७ येथील श्री.सोमनाथ शांकरराव रेड्डी, सहायक जिल्हा 
नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद यांची करण्यात 
आलेली बदली या आदेशाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेशा 


उपलब्ध करण्यात आला असून; त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८१९१४३६०३९५१६ 
असा आहे. हा शासन seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Tushar Purushottam 
Hirlekar 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning Department, 


}d4744b6dc20833c851 babacel2b16 
ttam Hirlekar 
Date: 2019.08.20 11:21:57 


(तु.पु.हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १ व २, मुंबई/ नागपूर. 
२) मा.मुख्यमंत्री/ मा.मंत्री (नियोजन)/ मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 
) विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद. 
) जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद/ लातूर. 
) प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा, लातूर 
६) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, उस्मानाबाद/ लातूर. 
) उपसंचालक (प्रशा), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
) श्री.सोमनाथ शांकरराव रेड्डी, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद 
qo) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) निवड नस्ती. 


